राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे 
तातडीने निकाली काढण्यासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या aw fears 
न्यायालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विठोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२० 


पहा- १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय FART १३१२/प्र.क्र.६९/नऊ, दि.१७.०१.२०१४ 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सातारा यांचे पत्र जा.क्र.बी.एडीएम/१५/४००४/२०२०, 
दि. २२.०६.२०२० 
३) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पत्र जा.क्र.२६२४ सन२०२०,दि. २२.०७.२०२० 
४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांगली यांचे पत्र जा.क्र४०७०/२०२०,दि. २३.०७.२०२० 
५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/ब-४/५४४७/२०२०, 
दि. २९.०७.२०२० 
६) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जालना यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/२८५८/२०२०, 
दि. ३१.०७.२०२० 
७) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ यांचे पत्र जा.क्र.२१५४/आस्था/२०२०, 
दि. ०६.०८.२०२० 
८) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. विशोन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ, 
दि. ११.०३.२०२०. 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात 
संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार १४ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. सदर १४ 
विशेष न्यायालयातील एकूण ९९ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. ८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर ९९ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ 
मिळणेबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. संदर्भ क्र.९ येथील वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार १४ विशेष न्यायालयातील एकूण ९९ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, 
बृहन्मुंबई, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, 
सातारा, सोलापूर व वर्धा या १४ जिल्ह्यातील विशेष न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ९९ 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 


अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई येथील विशेष न्यायालयाकरीता ८ पदे 


खालीलप्रमाणे आहेत. 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
(१ न्यायालयासाठी) 

fe UATE, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय i अशा 
२ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ॥__ ee 
3 अधिक्षक/शिरस्तेदार Po 
४ दुभाषी 1१ 
५ लिपिक-टंकलेखक २ 
६ हवालदार i ae 
9 शिपाई 1१ 

एकूण पदे ८ 

३. वरील प्रस्तावाअंतर्गत येणारा खर्च "जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व 


सत्र न्यायालये, (०१) (०१) मुंबई WER दिवाणी व सत्र न्यायाधीश (०१) सांकेतांक क्रमांक (२०१४ 
०१६३)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 
४. तसेच भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, 
सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा या १३ जिल्हयातील विशेष न्यायालयांकरिता प्रत्येकी ७ पदे 
पुढीलप्रमाणे आहेत. 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या पदसंख्या 
(१ न्यायालयासाठी) (१३ न्यायालयासाठी) 
ca जिल्हा व सत्र न्यायाधीठऱा {| क| १३ 
२ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) 1१ १३ 
३ अधिक्षक/शिरस्तेदार a १३ 
8 वरिष्ठ लिपिक = शी | १३ 
५ कनिष्ठ लिपिक ॥... ११ | १३ 
& हवालदार — आ. 93 
9 शिपाई i a 93 
एकूण पदे ७ ९१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५६/का-नऊ 


प. वरील प्रस्तावा अंतर्गत येणारा खर्च " जे-१, २०१४, न्यायदान (दत्तमत) १०५- दिवाणी व 
सत्र न्यायालये, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सांकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१७२)" या 
शिर्षाखाली सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/५/.गीकीघधा8901॥09.900.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००९१५१४४७५४२६१२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Uday Balkrishna 50016 


. 
| k h DN: c=IN, o=Governmen Of Maharasht Law and Judiciary 
ay a a S 1 Nn a Department, postalCode=400032, st=Maharash' 
2.5.4.20=25569b2f94f1 c4543dd14cfd7554a74f343a754d96291ae76 
706a168af42cab3, 


INumber=7b8594c3caa0542cc27£913c48e 1f9c0084209e339 
h U a 7fd9de455fe24a26bbb, ‘Uday Balkrisht 


Date: 2020.09.15 14:49:23 +05'30' 


(उदय बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति :- 


०१. 
०२. 
03. 


०४. 


०५. 
OG. 
०७. 
०८. 
०९. 
१०. 


मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, 
नाशिक, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, जालना, लातूर, नांदेड, नाशिक, 
उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर व वर्धा, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

महालेखापाल -एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
महालेखापाल -दोन (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, नागपूर, 
विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


